मंत्रालयीन संवर्गातील, राज्य माहिती 
आयोगाच्या कोकण खंडपीठ कार्यालयातील, 
कर्मचाऱ्याची सेवा मंत्रालयीन विभागात 
प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: 30 मे, 2098 


वाचा :- 9) सा.प्र.वि., क्र.एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दिनांक ०८-११-२०१७, दिनांक ०३-०८-२०१८ 
व दिनांक २५-०४-२०१९ चे पत्र 
२ सा.प्र.वि. क्र.एएससी १५१८/प्र.क्र.१५९/१४-अ, दिनांक १०-०१-२०१९ चे पत्र 
३) सा.प्र.वि. क्र.एएससी १५१०/प्र.क्र.२१७/१४-अ, दिनांक २०-०१-२०१४ चे BAST 


शासन आदेठा 


राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ कार्यालयातील मंत्रालयीन विभागातील श्रीमती 
कां.का.पवार, लिपिक-टंकलेखक या दिनांक २३-०५-२००८ पासून कार्यरत आहेत. श्रीमती पवार यांचा 
५ वर्षाचा प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण होत असल्यामुळे, त्यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करुन त्यांच्या 
जागी रिक्‍त होणाऱ्या पदावर मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांनकडून या विभागाच्या 
संदर्भाधिन क्र.१ व संदर्भाधिन क्र.२ येथील पत्रान्वये इव्छुकता मागविण्यात आली होती. तथापि 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांकडून इच्छुकता प्राप्त झाली नाही. 
२. श्रीमती कां.का.पवार, लिपिक-टंकलेखक ह्या दिनांक २३-०५-२००८ पासून राज्य माहिती 
आयोग, कोकण खंडपीठ कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत त्यांच्या सेवा या विभागाच्या 
संदर्भाधिन क्र. 3 येथील दिनांक २०-०१-२०१४ रोजीच्या आदेझान्वये प्रत्यावर्तीत करण्यात येवून त्यांची 
पदस्थापना कृषि व पदुम विभागात करण्यात आली होती. तथापि श्रीमती पवार ह्या अद्याप पर्यंत राज्य 
माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ या कार्यालयात कार्यरत आहेत. 
३. श्रीमती कां.का.पवार, लिपिक-टंकलेखक यांना संबंधित राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयाने 
दिनांक ३१-०५-२०१९ पर्यंत कार्यमुक्त करावे. श्रीमती पवार यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन मुळ विभागात 
दिनांक ०१-०६-२०१९ रोजी हजर व्हावे व त्याबाबतचा रुजू अहवाल या विभागास सादर करावा. श्रीमती 
पवार ह्या मंत्रालयीन विभागात दिनांक ०१-०६-२०१९ रोजी हजर न झाल्यास त्यांच्या विरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
४. संबंधित राज्य माहिती आयोगाचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२- 
२०१६ व दिनांक १६-०२-२०१८ मधील तरतूदीकडे वेधण्यात येत असून उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना संबंधित 
राज्य माहिती आयोग, कार्यालयाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


५. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५३०१८५१३२६७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


a, ou=General 
epartment, postalCode=400032, 


Gajanan int 


ra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled 
41ada8a72725a47b4f0, 


° 
B h | Mm fa (0 G U fa V serialNumber=54b11b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659 
€360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित कर्मचारी (ई-मेल द्वारा) 


प्रत :- १) उप सचिव (कार्यासन -६), सामान्य प्रशासन विभाग, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय, 

मुंबई-४०००३२ 
उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, १३ वा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०००३२ 

उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, कोकण भवन, ५ वा मजला, सी.बी.डी.,- 
बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४ 

५) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहाथी. 


“LY 


& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


